महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) 
मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर 
पदोन्नती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निसुची-३६२१/प्र.क्र.८५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ डिसेंबर, २०२२ 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (प्रशासन शाखा) मधील उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर 
कार्यरत असणार्‍या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या निवडसूचीनुसार महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा गट अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम, या पदावर वेतन पे बँड एस-२०: 
रु.५६१००-१७७५०० अशा सुधारित वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार रिक्‍त असलेल्या 


पदांवर खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नावा | जातीचा | महसूली | पदोन्नतीच्या पदावरील पदस्थापना 
क्र प्रवर्ग विभाग 
Pa] 2 ७०७. ०. 4 
el श्री. राजासाहेब मु. लोढे | इमाव पुणे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ,जि.प.सांगली 
श्री. भगवान अ. फुलारी | इमाव नाशिक शिक्षणाधिकारी (योजना), जि.प.नाशिक 
3 श्री. भानुदास र. रोकडे | इ.मा.व नागपूर शिक्षणाधिकारी (योजना) ,जि.प.नागपूर 
४ श्री. बाळासाहेब का. खुला कोकण-२ | शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका ठाणे 
राक्षे 
५. श्रीमती सुलभा रा. der | वि.मा.प्र | पुणे शिक्षणाधिकारी (योजना) ,जि.प. सोलापूर 
(धानुरकर) 
६. | श्री. माधव स. सळगर । भ.ज.क. | औरंगाबाद | शिक्षणाधिकारी (योजना) ,जि.प. हिंगोली 
७. | श्रीमती सोनाळी ठा.  ।खुला कोकण-२ | शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका मिरा- 
मातेकर भाईंदर 
८. श्रीमती सुधा मा. साळुंखे | वि.जा.(अ) | औरंगाबाद | शिक्षणाधिकारी (योजना), जि.प.उस्मानाबाद 
९. श्री. बाळु रु.खरात SAG अमरावती | शिक्षणाधिकारी (योजना), जि.प.अमरावती 
१0 | ० श्री. रविद्र सि.सोनटक्के | इ.मा.व नागपूर शिक्षणाधिकारी (योजना), जि.प.भंडारा 
षि १ | श्री. कमलाकांत व. म्हेत्रे | वि.मा.प्र. | पुणे सहायक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिक्षा 
परिषद, पुणे 
१२ | श्रीमती अनुराधा शि. । वि.मा.प्र. । पुणे शिक्षणाधिकारी (योजन), जि.प.कोल्हापूर 
म्हेत्रे 
१३ | श्री प्रदीपकुमार इ.मा.व कोकण-१ | शिक्षणाधिकारी (योजना), जि.प.सिंधुदूर्ग 
म.कुडाळकर 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६२१/प्र.क्र.८५/प्रशा-२ 


२. खाली नमूद अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या नावा समोर नमूद पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील 
आदेशापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


अ.क्र. 


अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 


सोपविण्यात आलेला अतिरिक्त कार्यभाराचे 
पद 


श्री. भगवान फुलारी, शिक्षणाधिकारी 
(योजना), जि.प. नाशिक 


शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि.प. नाशिक 


२. श्री. भानुदास र. रोकडे, शिक्षणाधिकारी | सहाय्यक संचालक, विभागीय शिक्षण 
(योजना), जि.प. नागपूर उपसंचालक कार्यालय, नागपूर. 

३. श्री. माधव सलगर, शिक्षणाधिकारी (योजना) | शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जि.प. हिंगोली 
जि.प. हिंगोली 

४. श्रीमती सुधा साळुंखे, शिक्षणाधिकारी | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि.प. 
(योजना) जि.प. उस्मानाबाद उस्मानाबाद 

प. श्री. बाळु खरात, शिक्षणाधिकारी (योजना) | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि.प. अमरावती 
जि.प. अमरावती 

& श्री. रविंद्र सोनटक्के शिक्षणाधिकारी | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि.प. भंडारा 


(योजना), जि.प. भंडारा 


३. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आलेल्या विशोष अनुमती याचिका 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक 
२५.०५.२००४ स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग /१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार 
देण्यात येत आहेत. तसेच दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टॅप 
नंबर १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन स्टॅप नं १०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
दिनांक २५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन 
राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 


४. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे संवर्ग एकत्रिकरणाच्या अनुषंगाने प्रलंबित मूळ 
अर्जातील अंतीम आदेझाच्या अधिन राहून सदर पदोन्नतीचे arear निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


५. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


६. तात्पुरत्या निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६२१/प्र.क्र.८५/प्रशा-२ 


७. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, 
अधिसूचना दि. १४.०७.२०२१ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्य तरतूदीनुसार करण्यात आली आहे. 


८. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार वरील 
आठ अधिकाऱ्यांपैकी शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास अथवा फौजदारी प्रकरण 
न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास अशा 
अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये. 


९. आयुक्त (शिक्षण, पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती आदेश निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू 
झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी शासनास कळवावे. 

१०. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२१२१५१८४२२७०७२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
TIKARAM WAMAN प 


of 


KARPATE य 20101 तान 
(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा . विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
qo. AT. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 
११. मा . राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा ) यांचे स्वीय सहायक 
१२. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१३.आयुक्‍त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
१४. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नीरोड , मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६२१/प्र.क्र.८५/प्रशा-२ 


१५. सहसचिव / उपसचिव ( विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेत समन्वय / 
अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

१६. सर्व शिक्षण संचालक 

१७. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१८. आयुक्त , क्रीडा व युवक सेवा , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१९. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२१. सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ 

२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२३. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक ( प्राथमिक / माध्यमिक ) 

२४. संबंधित अधिकारी (आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

२५.सर्व कार्यासने , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

२६.निवड नस्ती , प्रशा -२ , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


